मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे 
कार्यालय व त्या अंतर्गत दोन विभागीय कार्यालये तसेच 
भूवैज्ञानिक पथक पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती-२ (511/0-॥ या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०१ पदांना, दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३.०९.२०२२ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२१/प्र.क्र.१४/जवि, दि.११.०३.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र 
DASA (स्था)/जविप्रवगुनि/आस्थापना ३/८८१/सन २०२२, दि.१४.०७.२०२२ 


area निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ,पुणे यांचे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत दोन विभागीय 
कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक कार्यालय, पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (89(1/00-॥) 
या कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ पदांना (तपज्ीीळ सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला 
आहे). दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र.आय-५, ४८०१-वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, 
०१ जलविद्युत निर्मीती ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१) (१२) अधिक्षक अभियंता, कोयना 
संकल्प चित्र मंडळ,पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ २४१२) " या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व सह 
सचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९१३१८०४२०६५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
NAMITA 9१1१053 आय Ns. 
BASER NOT aro 
(न.गौ.बसेर) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१ .महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, १/२, मुंबई/ नागपूर. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 

3. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प,पुणे 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (५ प्रती) 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.१४/ज.वि. दि. 93.08.2022 चे 
विवरणपत्र 
(दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ) 
अ.क्र पदनाम । संख्या | 
कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 


अधीक्षक अभियंता 


सहा.अधीक्षक अभियंता/ उप अभियंता 
a ais 


अधीक्षक 


च्चश्नेणी लघुलेखक 
प्रथम लिपिक 


रिष्ठ लिपिक 


एकूण 
कोयना संकल्पचित्र वि.क्र.३,पुणे 


री अभियंता 


प अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 


य्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता 


| 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


्यकारी अभियंता 
प अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 
य्यक अभियंता श्रेणी-२ /शाखा अभियंता 


ioe 


| 
ay 
| 3 


ठू 

oa 
GI 
si 


विभागीय लेखापाल 
भांडारपाल 
प्रथम लिपिक 
रिष्ठ लिपिक 
निष्ठ लिपिक 


छठ 


ioe 


वैज्ञानिक पथक, पु 
रिष्ठ भूवैज्ञानिक 

य्यक भूवैज्ञानिक 
भूवैज्ञानिक सहाय्यक 

रिष्ठ लिपिक 

निष्ठ लिपिक 


AN 


यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (SLTAC-II) 
THR अभियंता 

य्यक अभियंता श्रेणी - १ 

निष्ठ लिपिक 


|) |) is) |) 
CJ pal b CJ a b CJ 
| (6] 


_____| 
_____| 
a 
र 
_____| 
____| 
a 
a 
_____| 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


गोषवारा 


मंडळ/विभागाचे नाव नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
पदे 


१ अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 


४ वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, भूवैज्ञानिक पथक, पुणे 


ज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (SLTAC-II) 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
NAM ITA DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
GAURAV BASER का 
Date: 2022.09.13 18:12:10 +05'30' 


(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


